पदस्थापना 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र. १७७(६)/सेवा-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २८/४/२०२२ 


संदर्भ- सा.बां.वि., शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७५/सेवा-२, दि. ३.१२.२०२१. 


शासन आदेश 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवेतील कनिष्ठ अभियंता 
(पदविकाधारक) यांना कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) संवर्गातून उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या संवर्गात 
पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर पदोन्नती आदेशातील खालील तक्त्यात नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नती आदेशात 
त्यांचे पदस्थापनेचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील, असे आदेशित करण्यात आले होते. आता या 
आदेशान्वये त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना खालील तक्त्यात नमूद त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
करण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नांव वाटप केलेला पदस्थापनेचे ठिकाण 
महसुली विभाग 
= श्री.चंद्रदोखर रु.चोपडेकर नाशिक सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, रावेर 
जि.जळगाव 


२. या आदेशान्वये पदस्थापना देण्यात येत असलेल्या अभियंत्यांच्या बाबतीत संदर्भाधीन दि.३.१२.२०२१ च्या 


पदोन्नती आदेशातील अटी-शरर्ती लागू राहतील. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४२८१३०५१४०८१८ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PATIL SWATI 
SACHIN 


}6D1 08EA7C4890SDASF33DBA9C8F 


(स्वा.स.पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७(६)/सेवा-२ 


२. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 

३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग (सा.बां) विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

४. मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

६. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संबंधित अधिकारी यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत. 

१३. कार्यासन आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


